आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या जिल्हा/स््री/सामान्य/उपजिल्हा/ग्रामीण/ 
ट्रामा व इतर रुग्णालयांसाठी पुरवठा केलेल्या कापड 
चोपड लिननचे देयक अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. १४८/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२१. 


वाचा-: 
१)झ्ासन निर्णय क्रमांक-खरेदी-२०१९/प्र.क्र.१४८/आरोग्य-८, दिनांक १८.९.२०१९. 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-खरेदी-२०१९/प्रक्र.१४८/आरोग्य-८, दि २४.९.२०१९. 
शासन YHA -: 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय व शुध्दीपत्रकान्वये राज्यातील आरोग्य संस्थांसाठी 


कापडचोपड लिनन खरेदी करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आली होती. त्यानुसार मे. महाराष्ट्र राज्य पॉवरलूम्स कॉर्पो. लि. यांना दि. १०.०२.२०२० 


रोजी रु.११,५५,०००/- इतक्या रकमेचे पुरवठा आदेश देण्यात आले. परंतू मालाचा पुरवठा उशीराने 


केल्याने रुपये ७६,५९०/- इतकी दंडात्मक रक्‍कम वजाती करून रुपये १०,७८,४१०/- इतकी रक्‍कम 


अदा करण्यासाठी शासन निर्णय दि.१८.९.२०१९ मधील अटी कायम ठेवून बीडीएस प्रणालीवर 


उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, या अटीच्या अधीन राहून सन २०२०-२१ या 


आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१० ई ४८२,अंर्तगत २१ पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली देयक 


अदा करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक 


१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. १४८/आरोग्य-८ 


३. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१११३३२६६१७ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher 


J a aa S h e i Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


Sa aa S h eC [| st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5 


cdd15c9826781de5daa02a4ecf339f 


- b1d0559ab9d6, cn=Jamsher 
a a V | Samsher 1300 


Date: 2021.03.16 15:02:11 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


